अँड.श्री राजा ठाकरे,विशोष सरकारी 
अभियोक्ता यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 

डॉ.डी.बी. मार्ग पोलीस स्टेशन येथील 
गु.र.क्र.७८/२०१८ (किर्ती राजेंद्र व्यास हत्या 
प्रकरण) या खटल्यात मा.सत्र न्यायालय, मुंबई 
३७ वे न्यायालय, मुंबई व मा.उच्च 
न्यायालय,मुंबई येथील न्यायालयीन 
कामकाजासाठी.(शुद्धीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१९९/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २० मार्च, २०१९ 


संदर्भ:- शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१९९/पोळ-१० 
दिनांक ०२.०२.२०१९. 


शुद्धीपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मध्ये "डॉ. डी.बी. मार्ग पोळीस 


स्टेशन येथील गु.र.क्र.9८/२०१८ (किर्ती राजेंद्र व्यास हत्या प्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या 


खटल्यात मा.सत्र न्यायालय, मुंबई व ३७ वे न्यायालय, मुंबई येथे न्यायालयीन कामकाज 


पाहण्याकरीता अँड.श्री.राजा ठाकरे, विशोष सरकारी अभियोक्ता यांची विधि व न्याय विभागाने 


उपरोक्त दि.०५/१०/२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केली 
आहे." ऐवजी 


"डॉ. डी.बी. मार्ग पोलीस स्टेशन येथील गु.र.क्र.७८/२०१८ (किर्ती राजेंद्र व्यास हत्या 


प्रकरण) या गुन्ह्यामधून उद्भवणाऱ्या खटल्यात मा.सत्र न्यायालय, मुंबई, ३७ वे न्यायालय, मुंबई व 


मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे न्यायालयीन कामकाज पाहण्याकरीता अँड.श्री.राजा ठाकरे, विशेष 


सरकारी अभियोक्ता यांची विधि व न्याय विभागाने उपरोक्‍त दि.०१/०६/२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये 


विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती केली आहे" असे वाचावे. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एसपीपी ०५१८/प्र.क्र.१९९/पोल-१० 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/११/.तीक्षीवा9501॥8.90९. या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 


२०१९०३२०१३२१४०१४२९ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


° Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
K h h DN: c=IN, o=Governmen 't Of Maharashtra, ou=Home Department, 
ISNOF sNYaMraod ose ode=032, ste Mehran 
2.5.4.20=ce6féedd7e 1 dfcéb4d6b65b7d93aa1a1dbcf0ec79c7c2143850ff6e8fde 
७4०05, 
serialNumber=94524ab889e2fa9e6bfeSe1e5842688 1 bc36b968ffd0f4Sce2d4b 
h a e fa (0 d3ff527ded2, cn=Kishor Shyamrao Bhalerao 


Date: 2019.03.20 13:31:10 +05'30' 


(किशोर शामराव भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
आपणांस विनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत प्रकरणी fests सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
अँड.श्री.राजा ठाकरे यांना अंतिमत: अदा करण्यात आलेल्या फी च्या एकूण रक्कमेची 
सविस्तर तपशिलवार माहिती शासनास उपलब्ध करुन द्यावी. 


२. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 

. अँड.श्री.राजा ठाकरे, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७ रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, फोर्ट,मुंबई-४००००१. 
निवडनस्ती (पोल-१०). 


ean G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


